अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (गट-ओ) 
या संवर्गातील रिक्‍त पदावर पदोन्नतीने 
पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : इएसटी-२७१५/प्र.क्र.२४४ (भाग-१)/राउछु-१, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ जून, २०१६. 


वाचा : - १ शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/का.१२, 
दि.२८.०४.२०१५ 
(२) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/का.१२, 
दि.१६.०७.२०१५. 
शासन आदेश :- 
उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन Bow (गट-ब) या संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांना अधीक्षक, राज्य 
उत्पादन शुल्क (गट-अ) या पदावर खाली नमूद केलेल्या अटीच्या अधीन तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत 
असून संदर्भाधीन शासन अधिसूचनांतील तरतुदींनुसार त्यांना वाटप झालेल्या महसूली विभागामध्ये त्यांची 
पदस्थापना स्तंभ (४) मध्ये दर्शविलेल्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


am.) अधिकाऱ्याचे नाव वाटप झालेला पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 
महसूली विभाग ठिकाण 
१ २ ३ 8 
za श्री. बी. व्ही. पटारे औरंगाबाद अधीक्षक, Sz], परभणी 
२ श्री.व्ही. डी. शार्दुल कोकण अधीक्षक, Sa], सिंधुदुर्ग 


२. सदर पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
) सदर पदोन्नती ही आरक्षणासंदर्भात मा. उच्च न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या याचिका 


क्र.८४५२/२००४ मधील 1.५. १/२०१४ आणि TA. २/२०१४ च्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहे. 


॥) सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

ii) उपरोक्त नमूद अधिकार्‍्यांविरुद्ध सुरु असलेल्या विभागीय चौकशीच्या/न्यायालयीन प्रकरणाच्या 
अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात ही पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

iv) संदर्भाधीन शासन अधिसूचनांतील तरतुदीनुसार या अधिकाऱ्यांना वाटप झालेल्या महसूली 
विभागामध्ये किमान तीन वर्षांचा कालावधी व्यतीत करणे आवश्‍यक आहे. 


३. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांनी स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन, पदोन्नतीने नियुक्‍ती देण्यात 
आलेल्या उपरोक्त अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे आणि नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर 


शासन आदेशा क्रमांक:- इएसटी-२७१५/प्र.क्र.२४४(भाग-१ )/राउशु-१, 


होण्याबाबत संबंधितांना सूचना द्याव्यात. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्याचा 
अहवाल शासनास सादर करावा. 


४. पदोन्नतीने नियुक्‍ती दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 
त्यांनी अनधिकृतरित्या रजेवर जाऊ नये. यासंदर्भात त्यांचे लक्ष शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग 
क्र.सीडीआर १०८२/२५६७/२८/११, दि.३०.०८.१९८२ अन्वये दिलेल्या सूचनांकडे वेधण्यात येत आहे. तसेच 
पदोन्नतीने दिलेली नियुक्ती रद्द करण्यासाठी किंवा त्यामध्ये बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाचे आवेदन 
करु नये. तसे केल्यास सदर अधिकारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी 


दघ. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या ७//७///.॥89॥9१/95५॥[॥9.9०५९.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१६०६१५१६५८१८५८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Punam Hiraman 

Punam 10. 
DN: c=IN, o=Government Of 

ba Maharashtra, ou=Joint Secretary, 

H | Ya [शी a ही postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=Punam 
Hiraman Wagde 

Wa g d = Date: 2016.06.15 17:02:03 +05'30' 

(पु.हि.वागदे) 


सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महालेखापाल - 9/2, (लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

३. सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन Bow (मार्फत आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 
महाराष्ट्र राज्य मुंबई.) 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/परभणी/सिंधुदुर्ग 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (मार्फत आयुक्‍त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई.) 

७. संबंधित अधिकारी (मार्फत आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.) 

८. निवडनस्ती (राउझ्ु-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


